महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (अतांत्रिक) 
या संवर्गातील श्री.रांकर थावरजी डोंगरे, 
(सेवानिवृत्त उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण अधिकारी, यवतमाळ यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेश क्र. परिवि-२०२१/प्र.क्र.२६१/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ जून, २०२२. 


संदर्भ:- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि २७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि. २९/२/२०१६. 
(2) कौडठाल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या क्र.व्यशिअ-२०१५/प्र.क्र.३९४/व्यशि-१, 
दि. १७/०५/२०१६ 


प्रस्तावना:- 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनाळलयांतर्गत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (अतां.) या संवर्गातील श्री.शंकर थावरजी 
डोंगरे, (सेवानिवृत्त) उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, यवतमाळ यांची दोन वर्षाच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीकरिता संदर्भ क्र.(२) येथील आदेशान्वये दि. ०१/०९/२०१६ रोजीच्या कौशल्य 
विकास व उद्योजकता विभागाच्या शासन आदेशान्वये प्रथम नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी 
/ कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात 
आल्या असून, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (अतां.) या संवर्गातील श्री. डोंगरे यांनी परिवीक्षाधीन 
कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने, त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेडा:- 


श्री.शंकर थावरजी डोंगरे, (सेवानिवृत्ती उपजिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, 
यवतमाळ यांनी परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या असल्याने, त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील पुढील 
तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ येथे नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याच्या दिनांक स्तंभ क्र.६ येथे नमूद करण्यात येत आहे:- 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि-२०२१/प्र.क्र.२६१/व्यशि-१ 


अ.क्र. | नाववपदनाम र्जू परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | पदावरील सेवा 
दिनांक कालावधी पुढे | कालावधी समाप्त | नियमितपणे पुढे 
ढकलण्याचे | केल्याचा दिनांक | चालू ठेवण्याचा 

कारण दिनांक. 

Fa | २ ३ lL. ४____| 4 & 
7 श्रीशंकर थावरजी | ०१/०९/२०१६ | ७४ दिवस रजा | १३/११/२०१८ | १४/११/२०१८ 


डोंगरे, (सेवानिवृत्त) 
उपजिल्हा व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण 
अधिकारी, यवतमाळ 


२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना कळविण्यात येते 
की, सदर अधिकाऱ्याच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने नियमानुसार तात्काळ उचित 
कार्यवाही करावी. 


३. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि २७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९/२/२०१६ मधील तरतुदीन्वये व शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५/८/२०१५ 
व अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०६०९१८३२०२८७०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRADEEP SAHEBRAO 
SHIVTARE 


(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, ५८, महाराष्ट्र /नागपूर . 

) महालेखापाल, लेखा परीक्षा व अनुज्ञेयता,  , महाराष्ट्र /नागपूर. 

४ सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती 
) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

) संबंधित अधिकारी. 

) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


